वाचा:- 


प्रधानमंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण 
योजनेंतर्गत कार्यरत डाटा एन्ट्री 
ऑपरेटर्स यांच्या मानधनात वाढ 
करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२२/प्र.क्र.४०/एस.डी. ३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: १३ सप्टेंबर, २०२४ 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. शापोआ-२००९/प्र.क्र.९१/प्राशि-४, 
दि. १०/०२/२०१०. 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. शापोआ-२००९/प्र.क्र.९१/प्राशि-४, 
दि. २५/१०/२०१२. 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. शापोआ-२०१६/प्र.क्र.२५३/एस.डी.-३, 
दि. ०३/०१/२०१७. 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. शापोआ-२०१८/प्र.क्र.८०/एस.डी.-३, 
दि. ०६/०६/२०१८. 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, झासन निर्णय क्र. शापोआ-२०१८/प्र.क्र.८०/एस.डी.-३, 
दि.०१ जानेवारी, २०२०. 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. शापोआ-२०२२/प्र.क्र.४०/एस.डी.-३, 
दि.०१ जून, २०२२. 


प्रस्तावना :- 


केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण योजनेंतर्गत कंत्राटी तत्त्वावर डाटा एन्ट्री 


ऑपरेटर्स कार्यरत आहेत. सदर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्स यांना संदर्भाधिन दि.०१ जून, २०२२ रोजीच्या 


शासन निर्णयान्वये रु.२०,६५०/- प्रती माह इतके मानधन देण्यात येत आहे. शाळेय शिक्षण विभागाच्या 


समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत कार्यरत असणाऱ्या डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्स यांचे मानधन तसेच, किमान 


वेतन अधिनियम, १९४८ नुसार प्रधानमंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण योजनेंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या डाटा 


एन्ट्री ऑपरेटर्सना यांना देण्यात येत असलेल्या मानधनात वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२२/प्र.क्र.४०/एस.डी.३ 


शासन निर्णय :- 


केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण योजनेंतर्गत राज्यात कार्यरत असलेल्या डाटा 


एन्ट्री ऑपरेटर्स यांचे मानधन दरमहा रु.२५,०००/- इतके करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. सदर 


मानधन वाढ दि.०१ सप्टेंबर, २०२४ पासून लागू राहील. 


2. 


यासाठीचा खर्च केंद्र शासनामार्फत प्रधानमंत्री पोषण शाक्‍ती निर्माण योजनेंतर्गत व्यवस्थापन, 


संनियंत्रण आणि मूल्यमापन (MME) या घटकाकरिता मंजूर असलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात 


यावा. 


३. 


सदर शासन निर्ण नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२६७/१४७१, 


दि.२७/०६/२०२४ आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.८७४/व्यय-५, दि.२०/०८/२०२४ 


अन्वये मिळालेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


:8 


प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०९१३१९३५११२३२१ असा आहे. सदर ATS 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


Av AD -O 


mO _८2, 


S ०८ 
>“ ~n ष्र“ ~ ~~ ~~ ~~ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAMOD ABAJI PATIL 

> R A M A A | DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION AND SPORT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=4a3b99d57d257e955ed34ca5 1db1f3c521002555e05c4 
55e86fa1c9c82a1d82b, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=68D5A8ABFFDD75CBA24301AA39C12B40983F30 
4D7267796A32B42D4D558F 1A1F, cn=PRAMOD ABAJI PATIL 
Date: 2024.09.13 19:35:54 +05'30' 


(प्रमोद पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

मा. मंत्री, शाळेय शिक्षण, यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व मा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
सर्व मा. संसद सदस्य/ विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२२/प्र.क्र.४०/एस.डी.३ 


८ 
र 
१०) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
११) शिक्षण संचालक (माध्य. व उच्च माध्य.), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१२) शिक्षण संचाळक (योजना), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१३) शिक्षण संचाळक (प्राथ), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१४ शिक्षणाधिकारी (प्राथ.), जिल्हा परिषद (सर्वी 
१५) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र % , मुंबई/नागपूर 
) 
) 
) 
) 
) 


प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


) 
) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


१६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१७ शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
१८) वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 

१९) नियोजन विभाग, कार्यासन १४७१, मंत्रालय, मुंबई 

२०) निवड नस्ती - एस.डी. ३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


